नक्षलग्रस्त भागातील अति संवेदनशील पोलीस 
ठाणी/पोलीस उप ठाणी/ अँडव्हान्सड आऊटपोस्ट 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-एनएएक्स-०८०९/प्र.क्र-५००/वि. शा. ब 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक - ३ नोव्हेंबर , २००९. 


बाचा - शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-एनएएक्स-०८०९/प्र.क्र.४९८/वि.शा.१ब,दिनांक २ सप्टेंबर,२००९ 


नक्षलवाद्यांच्या हिसक ब अतिरेकी कारवाया विचारात घेऊन गडचिरोली जिल्हयातील अति 
संवेदनशील पोलीस ठाणी, पोलीस उप ठाणी व अँडव्हान्सड आऊटपोस्ट तसेच इतर कार्यालये निश्‍चित 
करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भामध्ये नमूद केलेल्या दिनांक २ सप्टेंबर, २००९ च्या 
निर्णयान्वये समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीने शिफारस केल्यानुसार अति संवेदनशील पोलीस 
ठाणी, पोलीस उप ठाणी व अंडव्हान्सड आऊटपोस्ट तसेच इतर कार्यालये निश्‍चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

गडचिरोली जिल्हयातील खालील पोलीस ठाणी,पोलीस उप ठाणी व अँंडव्हान्सड आऊटपोस्ट 
अति संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत :- 


पोलीस ठाणी "पोलीस उप ठाणी अँंडव्हान्सड anil 
eee | | | 
१) कुरखेडा । २) पुराडा १) पंढरी २) पेरमेली १) मालेवाडा  । २) बेडगांव 


३) कोरची । ४) धानोरा ४) रेपनपल्ली । ३) कोटगुल ४) ग्यारापत्ती 


३) दामरंचा 
५) जीमलगट्टा 


५) एटापल्ली | ६) जारावंडी ६) बेकटापूर ५) पोटेगांव ६) मुरुमगांव 
७) भामरागड ८) देचलीपेठा । ७) सावरगांव  । ८) गट्ट (फू) 


९) मुलचेरा ।९१०) आसर । ९) कसनसूर ९) कारवाफा । Xo) बोलेपल्ली 
. अल्ली 
= =e ११) कुबाकोडी । ९२) रेगुंठा ११) घोट | १२) मत्ने राजाराम 
= ae १३) टेकडा १४) झिंगानूर । १३) मरपल्ली । १४) गट्टा (जां) | 


कॅम्प, बामणी 


| 


१५) ऐमली बुरगी | १६) कोटमी 
= १७) नारगुंडा १८) ताडगांव 
१९) कोठी २०) दोडराज 
२१) कापेला २२) हलेवारा 


RoTA lH 189८८ boo Ile ql 


(कृ.मा.प.) 


D:\sathe\Snl 1 b\G.R/Naxal-.Jwn 


2 


2. याशिवाय गडचिरोली जिल्हयातील खालील कार्यालये अति संवेदनशील म्हणून घोषित 
करण्यात आली आहेत :- 

१) सी-६० कमांडो पथक (गडचिरोली ब प्राणहीता) 

२) बॉम्बशोधक ब नाशक पथक 

३) श्वान पथक 


४) उप विभागीय पोलीस अधिक्षक कार्यालय - कुरखेडा, धानोरा,घोट,एटापल्ली, 
भामरागड,सिरोंचा ब आहेरी. 
५) अप्पर पोलीस अधिक्षक कार्यालय, गडचिरोली ब आहेरी 


६) पोलीस अधिक्षक कार्यालय, गडचिरोली 

७) पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र 
३. बरील पोलीस ठाणी, उप ठाणी, अँंडव्हान्सड आऊटपोस्ट ब इतर कार्यालये प्रथमतः दोन 
वर्षासाठी अति संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात येत असून दोन वर्षानंतर याबाबत आढाव घेऊन 
आवश्यकतेनुसार फेरबदल करण्यात येतील. 
%. हा शांसन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
त हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असुन त्याचा 
संगणक सांकेताक २००९११०३१५०८४८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
कध्या 
( अं.शा.घार्गे ) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
मा.मंत्री (गृह),मंत्रालय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (गृह),ग्रामिण, मंत्रालय,मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१ /2, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
पोलीस उप महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, महाराष्ट राज्य, नागपूर. 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली, अहेरी. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-७),मंत्रालय, मुंबई. 
गृह विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव. 
निवडनस्ती, वि.शा.१ ब. 


१ (६५७८-] 7. ee ee वि 


